सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी समग्र 
शिक्षा अभियान अंतर्गत मुलींचे वस्तीगृह, 
व्यवसाय शिक्षण व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 
अभियान या कार्यक्रमासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा निधी (सर्वसाधारण हिस्सा--5/>) 
वितरीत करणेबाबत. (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१८/(१११/२०१८)भाग-२/एस.डी-६ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं/२०१८-प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२/०४/२०१८. 

२) मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र.एफ.नं.७-२/२०१८-॥७-१२ (GEN), (SAP), 
(50), (5), दि.११/०९/२०१८ 

3) राज्य प्रकल्प समन्वयक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांचे पत्र क्र.रामाशिअ/लेखा/केंद्र व राज्य 
हिस्सा/ (३५/१८)/२०१८-१९/१२१८, दिनांक १४/११/२०१८ 


प्रस्तावना- 


समग्र शिक्षा अभियान योजनेंतर्गत पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या सुरु 
असलेल्या कार्यक्रमाकरिता मुलींचे वस्तीगृह, व्यवसाय शिक्षण या उपक्रमासाठी केंद्र व राज्य 
शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ११/०९/२०१८ 
रोजीच्या आदेशान्वये पहिल्या हप्त्याचा (सर्व साधारण रु.२९,०८,०८,०००/-  +SAP 
रु.३,९३,०००/-) असा रु. २९,१२,०१,०००/- (रुपये एकोणतीस कोटी बारा लाख एक हजार फक्‍त) 
इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला आहे. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 
पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या सुरु असलेल्या मुलींचे वस्तीगृह व व्यवसाय 
शिक्षण या उपक्रमासाठी केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा 
केलेला निधी व सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प 
समन्वयक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर 
निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.४६६/अर्थोपाय, दि.१५/१०/२०१८ अन्वये अभिप्राय दिले आहेत. सदर निधीच्या प्रमाणात 
राज्य हिस्सा (सर्वसाधारण  रु.१९,३८,७२,०००/---७५०?  रु.२,६२,०००/-) असा 
रु.१९,४१,३४,०००/- (रुपये एकोणीस कोटी एक्केचाळीस लाख चौतीस हजार Hae) इतका येतो. 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या हप्त्याचा निधी (सर्व साधारण 
रु.२९,०८,०८,०००/- +SAP रु.३,९३,०००/) असा रु.२९,१२,०१,०००/-(रुपये एकोणतीस कोटी 
बारा लाख एक हजार फक्‍त) इतका निधी व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा (सर्वसाधारण 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१८/(१११/२०१८)भाग-२/एस .डी-६ 
रु.१९,३८,७२,०००/-५७७ रु.२.६२,०००/) असा रु.१९,४१,३४,०००/- रुपये एकोणीस कोटी 
एक्केचाळीस लाख चौतीस हजार फक्त) असा एकूण रु.४८,५३,३५,०००/- (रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी 
त्रेपत्ञ लाख पस्तीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाने दिनांक ११/०९/२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 
पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या सुरु असलेल्या उपक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
निधी (सर्व साधारण रु.२९,०८,०८,०००/--- 5%>रु.३,९३,०००/) असा रु.२९,१२,०१,०००/- (रुपये 
एकोणतीस कोटी बारा लाख एक हजार फक्त) इतका निधी व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा 
(सर्वसाधारण रु.१९,३८,७२,०००/--- SAP रु.२,६२,०००/-) असा रु.१९,४१,३४,०००/- (रुपये 
एकोणीस कोटी एक्केचाळीस लाख चौतीस हजार फक्त) असा एकूण रु.४८,५३,३५,०००/- (रुपये 
अठ्ठेचाळीस कोटी त्रेपन्न लाख पस्तीस हजार फक्त) इतका निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी राज्य 
प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांना खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपक्रमाचे नांव लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित | वितरित करण्यास 
तरतूद =| मान्यता दिलेली तरतूद 
(रु.लाख) (रु.) 
शिक का २ ३ 1 cae 
मुलींचे मागणी क्रमांक ई-४, ४२०२, शिक्षण, | रु.४१८०.१२ | रु.२३,४८,६५,०००/- 
वस्तीगृह क्रीडा, कळला व संस्कृती यांवरील 


(Girls Hostel) | भांडवली खर्च, ००, २०२, माध्यमिक 
शिक्षण, (००) (००) (०१) मुलींसाठी 
वसतीगृह बांधणे केंद्र हिस्सा) 
(४२०२६१५७ ५३, मोठी बांधकामे 


मागणी क्रमांक ई-४, ४२०२, शिक्षण, | रु.२२००.०० | रु.१५,६५,७७,०००/- 
क्रीडा, कळला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ००, २०२, माध्यमिक 
शिक्षण, (००) (००) (०२) मुलींसाठी 
वसतीगृह बांधणे (राज्य हिस्सा) 
(४२०२६१६६) ५३, मोठी बांधकामे 


व्यवसाय मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.८२९०.५९ ।रु.५,५९,४३,०००/- 
शिक्षण सर्वसाधारण शिक्षण, (०२) माध्यमिक 
(Vocational | शिक्षण, ८०० इतर खर्च, (00) (१० 
Education) | उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे 
व्यावसायिकरण (a हिस्सा), ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०२ 
आय ०९४) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१८/(१११/२०१८)भाग-२/एस.डी-६ 


मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.३५००.०० | रु.३,७२,९५,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, (०२) माध्यमिक 
शिक्षण, ८०० इतर खर्च, (००) (११) 
va माध्यमिक शिक्षणाचे 
व्यावसायिकरण (राज्य हिस्सा), ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०२ 


आय १०२) 
राष्ट्रीय मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.१२५४७.९२ रु. ३,९३,०००/- 
माध्यमिक शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ८०० 
शिक्षा अभियान | इतर खर्च, (०० (०९) राष्ट्रीय 
(RMSA) माध्यमिक शिक्षा अभियान केंद्र 


हिस्सा), (२२०२ एच १९६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु. २५००.०० रु.२,६२,०००/- 
शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ८०० 
इतर खर्च, (00) (०८) राष्ट्रीय 
माध्यमिक शिक्षा अभियान (राज्य 
हिस्सा), (२२०२ एच १८७), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


एकूण रु.४८ ste ,३५,०००/- 


२. वरील विवरणपत्रातील रकाना क्र.४ येथील वितरीत करण्यास मान्यता दिलेल्या निधीचा 
खर्च रकाना क्र.२ येथील लेखाशिर्षांतर्गग सन २०१८-१९ या वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित moor निधी केंद्र शासनाचे दि.११/०९/२०१८ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार वरील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे मुलींचे वस्तीगृह व व्यवसाय 
शिक्षण या उपक्रमात भांडवली मत्ता निर्माण करणाऱ्या अनावर्ती बाबीसाठी खर्च करावा. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर सह सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१८/(१११/२०१८)भाग-२/एस.डी-६ 


६. सदर arma निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या छासन 
परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६६/अर्थोपाय, 
दि.१५/१०/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२६१६५११८२०२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 
ashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने 
Santosh Umeshrao 5 


= hi 
2.5.4.20=1d60828 3ab 1 da6d64ef17879745d578b334c05c1 
९! 
G a | kwa d erialNumber=bc8833f9e2 13a7e4dfb9d2b07 1c9202ea52a04054 
53b0c 1 bbf9e50c90a2cf5c, cn=Sant eshri ikwad 
Date: 2018.11.26 16:56:20 +05'30' 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


hool Educati 


प्रत, 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई 

) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई. 
शिक्षण संचाळक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण, मुंबई 


ae) 


० 
११ 
१२ 


) अध्यक्ष, व्यवसाय शिक्षण मंडळ, मुंबई 
) सहसचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१ व २ मुंबई / नागपूर. 
१३)महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१ व २ मुंबई/ नागपूर. 
१४ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रे. 
१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

१७) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग, (व्यय-५)/अर्थसंकल्प शाखा/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प/रोखशाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१) निवड नस्ती, एस.डी. ६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


